औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्‍यातील 
फतियाबाद ते आसेगांव हा रस्ता दर्जोन्नत करून 
प्रजिमा ५९ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१३८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४००००३२ 
दिनांक- १६ सप्टेंबर ,२०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा. क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/४६६२ , दि.३१/०८/२०१९ 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील फतियाबाद ते आसेगांव रस्ता हा रस्ता 
दर्जोन्नत करून प्रजिमा ५९ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी सदर रस्ता Sulla करून प्रजिमा ५९ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांचा ठराव विचारात घेता 
सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करून प्रजिमा ५९ मध्ये समाविष्ट करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांचा ठराव विचारात घेऊन ,औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर 
तालुक्‍यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत करुन प्रजिमा ५९ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


अ. । प्रस्तावित रस्त्या । साखळी quad दर्जोन्नती नंतरचे 
क्र. । रस्त्याचे नांव चचा क्रमांक करावयाची । नामाभिधान व एकूण 
क्रमांक लांबी लांबी (कि.मी.) 
(feo AT.) 
| फतियाबाद रामा- । ग्रामा ०/०० ते | 3.400 नामाभिधान-रामा- 
२६ ते आसेगांव | क्र.१९७ | ३/५०० २१४ सावंगी- 
रस्ता कनकशीळ ते 
कानडगांव- 
सुलतानपूर ते राम- 
२१६ पिंपळगांव खांडी 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१३८/नियोजन-२ 


गोळेगांव - रामा-२१४ 
सांजखेडा-खिर्डी- 
मौवसाळा- 
कागजीपूरा-राममा- 
२११ केसापुरी तांडा- 
फतियाबाद रामा-२६ 
ते आसेगांव रस्ता 
लांबी - सदर रस्ता 
प्रजि.मा. ५९ मध्ये 
समाविष्ट केल्याने 
प्रजि.मा.५९ ची लांबी 
(४५.१००--३.५००) 
४८.६०० इतकी 
होईल. 


परिणामी ,रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील औरंगाबाद जिल्हयाच्या प्र.जि.मा. 
लांबीत 3.40 कि.मी.ने वाढ होऊन प्रजिमा मार्गाची एकूण लांबी (२०७५.५३ + ३.५०) म्हणजे २०७९.०३ 
कि.मी.इतकी तसेच औरंगाबाद जिल्हयातील ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्याच्या लांबीत ३.५०.०० 
कि.मी. ने घट होऊन ग्रामीण मार्गाची एकूण लांबी (४८४२.३९-३.५० म्हणजेच ४८३८.८९ इतकी 
होईल. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१६१३०८४१५३१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
fa S h a Nn t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
‘ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a ळं 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c 
V | n a ya kra (0 p a t | | 505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.09.16 13:19:36 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन) महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१३८/नियोजन-२ 


३) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 A रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) 


& 


S 


eS 


९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१३८/नियोजन-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


